संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सरहद्दीवर 
संरक्षक भिंत बांधण्याच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डल्ब्युएलपी ०७.२२/प्र.क्र.१८५/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-११ जुले, २०२२ 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम (भाग-२), 
दिनांक २०.०९.२०१९. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक : कक्ष-१/पी./यो/चाबाप्र/प्र.क्र. ११४/७११/२०२१-२०२२, दिनांक २९.०३.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे हद्दीवरील अतिक्रमण रोखणे, वनसंपदेचे रक्षण करणे व उद्यान 
क्षेत्राबाहेर बिबट्याचा शिरकाव कमी करणे याकरीता वनहद्दीवर संरक्षक भिंत बांधणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच राष्ट्रीय उद्यानातील मौल्यवान जंगल व उद्यान क्षेत्र हे कायम जपून ठेवणे, वन्यप्राण्यांचे संरक्षण 
करणे, पर्यावरणाचे मानवी जीवनाशी असलेले अतुट नाते कायम ठेवणे याकरीता राष्ट्रीय उद्यानाचे 
संरक्षण करणे गरजेचे आहे. 

या अनुषंगाने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनहद्दीवर संरक्षक भिंत बांधण्याच्या अंदाजपत्रकास 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक 
२ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय :- 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीवर संरक्षक भिंत बांधण्याचे सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद 
केल्याप्रमाणे रु. ७५.०६ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या 
तांत्रिक सहमतीच्या अनुषंगाने खालील अटींच्या अधिन राहून (वित्तीय मान्यता वगळून) शासनाची 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे : 


i, काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

i. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर तरतूदीतून उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययातून करण्यात यावा. 

॥. सदरहू कामे करताना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे 
/ नियमातील तरतूदींचा भंग होणार नाही तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 

iv. अंदाजपत्रकातील बाबी मूळ ढोबळ बाबींच्या कार्यान्वयनाकरीता आहेत याची अंमलबजावणी 
पूर्वी खात्री करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः डल्ब्युएलपी ०७.२२/प्र.क्र.१८५/फ-१ 


सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम (भाग-२), दिनांक २०.०९.२०१९ वित्तीय अधिनियम नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाळील प्रदान 
करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारांमधील परिच्छेद क्र. १३४ (9), १३४ (2) आणि १३४ (३) मधील विभागास 
असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७१११६५९१९६७१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 
५. वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली. 
६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८. कार्यासन फ-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


KKKKKKK 


शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्युएलपी ०७.२२/प्र.क्र. १८५/फ-१, दि. 99.00.2022 सोबतचे विवरणपत्र. 
अ.क्र. कामाचा तपशिल रक्‍कम 


| मौजे क्रषीवन येथील मशीद जवळ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | रु. ३७,५१,८०९/- 


बोरीवली मुंबई सरहद्दीवर जुनी भिंत तोडुन नवीन संरक्षक भिंत बांधणे. 


२ मौजे क्र्षीवन येथील त्रिमंदीर जवळ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | रु. ३७,५४,८७२/- 


बोरीवली मुंबई सरहद्दीवर जुनी भिंत तोडुन नवीन संरक्षक भिंत बांधणे. 


एकुण | रु. ७५,०६,६८१/- 


KKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


